लिपिक-टंकलेखक (मराठी-इंग्रजी) 
नियतवाटप-२०१५ 

श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांची नियुक्ती रद्द 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.११४/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 
१ 
२ 
३ 
४ 


शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. : एएससी-१५१५/प्र.क्र.६५/१४-अ, दि. २४ जुले, २०१५, 
शासन ज्ञापन, संसदीय कार्य विभाग क्र. आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.११४/पाच, दि. २६ ऑगस्ट, २०१५ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र. एमआयएस-०६१८/सीआर-१८/२०१८/तीन, दि. ३१ मे, २०१८ 

शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एएससी-१५१५/प्र.क्र.६५/१४-अ, दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ 


~~ ~~ ~ ~~ 


शासन ज्ञापन:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २४ जुले, २०१५ च्या शासन ज्ञापनाव्दारे लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी-इंग्रजी) या गट “क” मधील पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या लिपिक-टंकलेखक 
परिक्षा-२०१४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केल्यानुसार श्री. 
साहेबराव भिकू चव्हाण यांचे संसदीय कार्य विभागात लिपिक-टंकलेखक (मराठी) या पदावर 
नियुक्तीसाठी नियतवाटप केले होते. त्यानुसार या विभागाच्या दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या 
शासन आदेशानुसार श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांची या विभागात लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१ मे, २०१८ पत्रात नमूद केल्यानुसार, 
श्री.चव्हाण यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावरील 
उमेदवारांना दिलेल्या सर्वसाधारण सूचनांमधील सूचना क्र. १.३.१ व १.३.३ चे उल्लंघन केल्याने ते सूचना 
क्र.१.३.१ व ५.१२.२ नुसार कारवाईसाठी पात्र ठरत असल्याने श्री.चव्हाण यांना परिक्षेच्या दिनांकापासून 
म्हणजेच दिनांक २७ जुले, २०१४ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा व 
निवडीकरीता कायमस्वरुपी प्रतिरोधित करण्याचा निर्णय आयोगाकडून घेण्यात आला आहे आणि सदर 
लिपिक-टंकलेखक परिक्षा, २०१४ मधील श्री. चव्हाण यांची लिपिक-टंकलेखक पदावर करण्यात 
आलेली शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक ३१ मे, २०१८ च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.११४/पाच 


३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयास अनुसरुन, सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २४ जुले, 
२०१५ रोजीच्या ज्ञापनान्वये श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांचे लिपिक टंकलेखक पदावर संसदीय कार्य 


विभागात केलेले नियतवाटप दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन ज्ञापनान्वये रद्द केळे असून, संसदीय 


कार्य विभागाने श्री. चव्हाण यांची लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत योग्य ती 


कार्यवाही करण्याबाबत संसदीय कार्य विभागास निदेशित केळे आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन ज्ञापनास अनुसरुन श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण यांची संसदीय 


कार्य विभागाच्या दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१५ च्या शासन ज्ञापनान्वये संसदीय कार्य विभागात लिपिक- 


टंकलेखक या पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


os प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०१५१२०७५८६३१५ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


७ gitally signed by Tikamdas N. Shikharame 
DN: c=IN, htra, 

| a mM a S ou=Parlial ‘ary Affairs Department, pi ICode=400032, 
st=Maha , 


}633547b609d 1 eafa5 2a6f58635e0b53088462 
877241 f83faca5a99dd3. 


INumber=fff96b73586192ac64353a38dbf1 20f4d2fcbfd 
| mM 731 26be0eb475e370e7F4a49, cn=Tikamd hi 
Date: 2018.10.15 12:15:59 +05'30' 


(टि. न. ठिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ७ व ८ मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 
महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - Yoo ०२१, 

सचिव, संसदीय कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुबई- Yoo ०३२, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०० ०३२, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


११. 


१२. 


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / का.१४-अ, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
श्री. साहेबराव भिकू चव्हाण, रा. राम नाईक तांडा, ता. माहूर, जि. नांदेड, 

पिन कोड-४३१ ७२१ (स्वतंत्र पत्राने), 

निवडनस्ती कार्यासन-पाच. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


